महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असब १२१८/प्र.क्र. ३८/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ एप्रिल, २०१८ 


आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध बदली अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार श्री. कि.गो.पठाडे, 
अवर सचिव, गृह निर्माण विभाग यांची प्रशासकीय कारणास्तव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात 
बदली करण्यात येत आहे. 
२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. श्री. कि.गो.पठाडे, अवर सचिव यांना गृह निर्माण विभागाने 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात रूजू होण्यासाठी तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 


३. सदर शासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०४०३१५२६५३५५०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


arashtra, ou=General 
artment, postalCode=400032, 


Gajanan io gael eeerco a 
Bhimrao उपाव Sees 
( ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि. मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, गृह निर्माण विभाग / सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
५) सह/उप सचिव (आस्थापना), गृह निर्माण विभाग / सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
६) संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 
७) निवड नस्ती कार्या.१४ 


